अधीक्षक अभियंता,भीमा कालवा मंडळ, 
सोलापूर अंतर्गत कार्यकारी अभियंता, लघु 
पाटबंधारे विभाग क्र.१,सोलापूर कार्यालय 
व त्यांच्या अधिपत्याखाळील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना व रुपांतरीत नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दिनांक 
०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मुवाढ-२०२३/(६८/२०२३)/लपा 
मंत्रालय, मुंबई Yoo 032 
दिनांक :- २४/०३/२०२३ 


पहावे : १) शासन निर्णय क्रमांक मुवाढ २०२२/(२९०/२०२२)/लपा, दिनांक : १२/१०/२०२२. 
२) वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क, दि.०८.०२.२०२३. 
3) अधीक्षक अभियंता,भीमा कालवा मंडळ,सोलापूर यांचे पत्र जा.क्र.भीकामं/पशा/आ-२/४६६,४६७/ 
२०२२,दि.२७.०१.२०२३. 


प्रस्तावना:-संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये अधीक्षक अभियंता,भीमा कालवा मंडळ,सोलापूर 
अंतर्गत कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१,सोलापूर या व त्यांच्या अधिपत्याखालील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १०० पदांना व रुपांतरीत ०५ पदांना दि. ०१/०९/२०२२ ते दि. २८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.२ चे वित्त विभागाचे शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या 
आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात 
आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतीबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी 
पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. 
शासन निर्णय:- आता संदर्भ क्रमांक ३ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार आणि सोबतच्या परिशिष्ट-१ व २ मध्ये 
दर्शविल्याप्रमाणे अधीक्षक अभियंता,भीमा कालवा मंडळ,सोलापूर यांच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी 
अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१,सोलापूर या कार्यालयातील व त्याअंतर्गत कार्यरत असलेल्या नियत 
अस्थायी आस्थापनेवरीळ १०० पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०५ पदांना दिनांक ०१/०३/२०२३ 
ते दिनांक ३१/०८/२०२३ पर्यंत खालील अटींचे अधिन राहून मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 
१) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे,सदर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चालु राहतील. 
2) उपरोक्त पदे विभागाने प्रस्तावित केळेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 
३) मुदतवाढ मंजुरी द्यावयाची नियत अस्थायी पदे विहित आकृतीबंधातील असावीत व ही पदे सहा 
महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी रिक्‍त/व्यपगत झालेली नसतील. 
४) मुख्य अभियंता,(विप्रोजलसंपदा विभाग,पुणे यांच्या कार्यालयाने उपलब्ध करुन दिलेल्या 
प्रस्तावामधील पदांची संख्या/पदांमधीळ घट/पदांमधील वाढ/सेवानिवृत्ती इ.माहिती अंतिम/ 
अचूक आहे असे गृहित धरुन त्यांचे मागणीनुसार पदांना मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(६८/२०२३)/लपा 


५) या सर्व पदांचा पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह विनाविलंब सादर 
करण्यात यावा. 
नियत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांचा वेतनाचा खर्च हा खाली नमूद लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात 
यावा. 
“मागणी क्र.आय-५,मुख्य लेखा शिर्ष ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यांवरील भांडवली खर्च (८०सर्वसाधारण 
(१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे,(०४ विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भाग भांडवली 
अंशदान (वेतन) (०४)(०१) महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१ आय १६२)” या 
लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागवावा. 
रुपांतरी अस्थायी आस्थापनेवरील होणारा खर्च मागणी क्रमांक आय-३,४७०२ लघु पाटबंधारेवरील 
भांडवली खर्च,(८०) सर्वसाधारण १९०,सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांतील गुंतवणुक (००)(००)(०४) कृष्णा 
खोरे विकास महामंडळ भागभांडवली अंशदान (योजनांतर्गत) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील 
मंजूर अनुदानातून भागवावा. 


हा निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दि.०८.०२ .२०२३ अन्वये 
प्रशासकिय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/"/.॥8॥/१५॥॥9.90७९.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३०३२४१९४५४३६२२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, REKHA AJIT Sabena 
BHAWAR Scaen 
(रेखा AAR) 
सहपत्र :- परिशिष्ट-१ व २ कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र हासन 


प्रत :- 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य-१, मुंबई. 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ,पुणे 
मुख्य अभियंता,(विप्रजलसंपदा विभाग,पुणे 
अधीक्षक अभियंता, भीमा कालवा मंडळ,सोलापूर. 
कार्यकारी अभियंता,लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१,सोलापूर 
कक्ष अधिकारी, आ(प्रशि) कार्यासन, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
कक्ष अधिकारी आ(पुनर्रचना),जळसंपदा विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-१२)/अर्थ-१९,मंत्राळय,मुंबई 
अर्थ-२,जलसंपदा विभाग,मंत्रालय,मुंबई. 
निवड नस्ती (मुदतवाढ)/लपा कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


परिशिष्ट - १ 


कार्यालयाचे नाव- कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१,सोलापूर व त्याअंतर्गत उपविभाग 


(शासन निर्णय क्र. मुवाढ २०२३/(६८/२०२३)/लपा, दि.२४/०३/२०२३ चे सहपत्र) 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत 


अ.क्र. पदनाम एकूण | लपावि क्र.१, | लपा अन्वेषण outa (ग्रामीण । लपा उपविभाग | लपा उपविभा। बोरी म.प्र. | एकूण कार्यरत 
मंजूर | सोलापूर | उपविभाग,सोलापूर | कामे) उपविभाग । क्र.१ पंढरपूर । अकलूज । उपविभाग, | नियत अस्थायी 
पदे अक्कलकोट सोलापूर | पदे 

Fete !| २ ३ | Bre | षु & he fl ८ ९ | 9 ० 

१ | कार्यकारीअभियंता |१ |१ 1|[0 shee |0_ [00१ | 

२ उपकार्य अभियंता |१ |१ fe fe fe fo १ | 

३ उपविभागीयअभि. [4s fo fa fa |. |१. [१ [५ 

४ स.अ.२/शा.अ./क.अ. |W |v ४ ४ ४ ४ ४ २४ 

५ प्रथम लिपीक fa ja foie 

६ विभागीय लेखापाल |१ |० lf ff fo fe 

9 आरेखक a यावा गाभा-यात 
सहा.आरेखक (१ fo fo fe ff ff 
अनुरेखक Gee ie Fl २ 

| १० | स्था.अ.सहा. २० fo 8 ४ ४ ४ ४ २० 

| ब, १ भांडारपाल [१ | ee fo foo orn a fo | ee | 

१२ वरिष्ठ लिपिक १० | ० ie: | fe ae a) (१ | शि षु 

१३ । कनिष्ठ लिपिक १४ | ४ २ २ २ २ fo | १२ 

१४ ।लघुटंकलेखक ca a |< | तिक "| क” ति. 

१५ | टंकलेखक Go |... a i __ |. _ (| 

१६ । सहा.भांडारपाल (१ |१ fof ff fo 

१७ संगणक |. :॥| ia foo fo fo ae fo | fee 


शासन निर्णय क्रमांकः मुवाढ-२०२३/(६८/२०२३)/लपा 


१८ । वाहनचालक ६ ae (१ | (१ | fa [१ | अँ. :,| 
१९ नाईक ae | Cae fo foo fo fo fo | 
२० शिपाई १५ Be (१ | २ fo २ fo | ६ 
२१ चौकीदार & fee fa PQ ‘a fa. fo | 4 
एकूण १२४ | २२ १६ १८ १५ १८ aa | | १०० | 
परिशिष्ट - 2 
कार्यालयाचे नाव- कार्यकारी अभियंता, लघु पाटबंधारे विभाग क्र.१, सोलापूर व त्याअंतर्गत उपविभाग 
(शासन निर्णय क्र. FATS २०२३/(६८/२०२३)/लपा, दि. २४/०३/२०२३ चे सहपत्र) 
रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील पदे दि. ०१/०३/२०२३ ते दि. ३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत 
पदधारकाचे नाव पदनाम पदसंख्या सेवानिवृत्तीचा 
कार्यालय दिनांक 
कार्यकारी अभियंता, किरण त्र्यंबक शिदे चौकीदार |. ae ३०/०९/२०२६ 
लघु पाटबंधारे विभाग क्रं.१, बाळकृष्ण उध्दव कलढोणे मजूर a _.| ३१/०५/२०२३ 
सोलापूर संजय तुकाराम मेटकरी मजूर FA | ३१/०५/२०२३ 
धोंडीबा सिद्राम कांबळे मजूर FM | ३१/०५/२०२५ 
अर्जुन तुकाराम लोंढे मजूर 4] ३१/०५/२०२८ 
एकूण ०५ 
REKHA AJIT त 
BHAWAR ites हाण 
(रेखा भवार) 
कक्ष अधिकारी,महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


